गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ जानेवारी, २००५ 


___ क्रमांक एमआयएस २००१/प्रक्र. ३०/बंदरे, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
अधिनियम १९९६ च्या कलम ३(४) अन्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे अशासकीय सदस्य 
म्हणून शासन अधिसुचना क्र. एमआयएस २००१/प्र.क्र. ३०/बंदरे, दिनांक १५.०१.२००४ व 
. दिनांक १७.०२,२००४ अन्वये नेमणूक केलेल्या खालील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड अधिनियम, १९९६ च्या कलम ५ ला अनुसरुन शासन .रद्द करीत 
आहे. 

१) श्री. इब्राहिम बलबले 
२) श्री. दिलीप नाखवा 
३) श्री. eof चोपडा 
४) श्री. राजन भोसले 
4) श्री. दत्ता खानविलकर 
६) श्री. सुभाष प्रमाकर पाटील 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नाथाने, 
Ee Ce 
(कृ. श्री. घाडगे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (बंदरे) 


